महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेतील मुख्याधिकारी 
गट-ब/ सहायक आयुक्त, गट-ब संवर्गातून 
मुख्याधिकारी, गट-अ/ सहायक आयुक्‍त, गट-अ 
संवर्गात तदर्थ पदोन्नती व पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


शासन आदेशा क्रमांक : एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.१४१/नवि-१४ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), चौथा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मुंबई - ४०० 032 


दिनांक: २५ जुले, २०२३. 


संदर्भ:- महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी 
महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१ दि.१४.०७.२०२१. 


शासन आदेश:- 
खालील नमुद अधिकाऱ्यांना मुख्याधिकारी गट-ब (एस-१५ रु.४१८००-१३२३००) संवर्गातून मुख्याधिकारी 
गट-अ (एस-२० रु.५६१००-१७७५००) संवर्गात निव्वळ तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती देऊन त्यांना संदर्भाधिन अधिसूचनेच्या 
अनुषंगाने वाटप झालेल्या महसूली विभागांतर्गत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकरणाच्या 
मान्यतेने पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे: - 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम वाटप महसूली विभाग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
दि . | श्रीमती निर्मला मंगळू गायकवाड, उपायुक्त, जळगांव महानगरपालिका. 
मुख्याधिकारी, भगुर नगरपरिषद, नाशिक 
जि.नाशिक. 

२. | श्रीमती संघमित्रा मोरश्वर ढोके, सहायक आयुक्‍त, गट-अ, विभागीय आयुक्त 
सहायक आयुक्‍त, गट-ब, विभागीय नागपूर कार्यालय, नागपूर विभाग, नागपूर. 
आयकत कार्यालय, नागपूर विभाग, es (दिव्यांग प्रवर्गातून) 
नागपूर. 

३. | श्रीमती विशाखा कृष्णराव मोटघरे, उपायुक्त, वसई-विरार महानगरपालिका. 
सहायक आयुक्‍त, वसई-विरार कोकण-१ 
महानगरपालिका. 

४. । श्रीमती अर्चना भरतराव मेंढे, मुख्याधिकारी, उमरेड नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, उमरेड नगरपरिषद, नागपूर जि.नागपूर. या गट-अ च्या कार्यरत पदावर 
जि.नागपूर. पदोन्नती. 

५. | श्री.वेजय सुपराव लोहकरे, मुख्याधिकारी, वणी नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, चांदुररेल्वे अमरावती जि.यवतमाळ. 
नगरपरिषद, जि.अमरावती. 

६. श्री.संतोष दगडु आगळे, मुख्याधिकारी, पैठण नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, पैठण नगरपरिषद, औरंगाबाद जि.औरंगाबाद. या गट-अ च्या कार्यरत 
जि.छत्रपती संभाजीनगर. पदावर पदोन्नती. 

७.  श्री.प्रसाद धर्मराज काटकर, उपायुक्त, पुणे महानगरपालिका. 
सहायक आयुक्त, पुणे पुणे 
महानगपालिका. 


शासन SIS क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.१४१/नवि-१४ 


अ.क्र धिकाऱ्याचे नाव व पदनाम वाटप महसूली विभाग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 

८. | श्री.आशिष सुधाकरराव लोकरे, उपायुक्त (कर निर्धारक व संकलन 
सहायक आयुक्त, गट-ब, पुणे अधिकारी), सोलापूर महानगरपालिका. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर. 

९. | श्री.अभिजीत अरुणराव वायकोस, मुख्याधिकारी, पुसद नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, पुसद नगरपरिषद, अमरावती जि.यवतमाळ. या गट-अच्या कार्यरत पदावर 
जि.यवतमाळ. पदोन्नती. 

P| . | श्री.प्रसाद शामराव re, मुख्याधिकारी, चिपळूण नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, चिपळूण कोकण-१ जि.रत्नागिरी. या गट-अ च्या कार्यरत पदावर 
नगरपरिषद, जि.रत्नागिरी. पदोन्नती. 

1 १. | श्री.सोमनाथ सखाहारी आढाव, मुल्य निर्धारक कर संकलन अधिकारी, 
सहायक आयुक्‍त, गट-ब, विभागीय पुणे इचलकरंजी महानगरपालिका. 
आयकत कार्यालय, नाशिक विभाग, 3 
नाशिक. 

१२. | श्री.वैभव केलास विधाते, सहायक द उपायुक्त, पनवेल महानगरपालिका. 
आयुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका. 

१३. | श्री.नंदकुमार सारगंधार भोबे, मुख्याधिकारी, कन्नड नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, कन्नड नगरपरिषद, औरंगाबाद जि.औरंगाबाद. या गट-अ च्या कार्यरत 
जि.छत्रपती संभाजीनगर. पदावर पदोन्नती. 

१४. | श्री.महादेव बाळासाहेब रोडगे, उपायुक्त, ठाणे महानगरपालिका. 
मुख्याधिकारी, महाड नगरपरिषद, कोकण-२ 
जि.रायगड. 

१५. | श्री.गजानन  विठ्ठळठ भोयर, मुख्याधिकारी, वरोरा नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, वरोरा नगरपरिषद, नागपूर जि.चंद्रपूर. या गट-अ च्या कार्यरत पदावर 
जि.चंद्रपूर . पदोन्नती. 

१६. | श्री.जनादन पंढरीनाथ पवार, उपायुक्त, मालेगांव महानगरपालिका. 
मुख्याधिकारी, धरणगांव नाशिक 
नगरपरिषद, जि.जळगांव. 

१७. | श्री.प्रशांत लहानुजी उरकुडे, मुख्याधिकारी, अंजनगांवसुर्जी नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, अंजनगांवसुर्जी अमरावती जि.अमरावती. या गट-अच्या कार्यरत पदावर 
नगरपरिषद, जि.अमरावती. पदोन्नती. 

१८. | श्री.अवधुत साहेबराव तावडे, उपायुक्त, कल्याण-डोंबिवली 
मुख्याधिकारी, कणकवली कोकण-२ महानगरपालिका. 
नगरपंचायत, जि.सिंधुदुर्ग. 

१९. | श्री.धेरजकुमार विजयपंत गोहाड, मुख्याधिकारी, अचलपूर नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, अचलपूर अमरावती जि.अमरावती. या गट-अच्या कार्यरत पदावर 
नगरपरिषद, जि.अमरावती. पदोन्नती. 

२०. | श्री.अरविंद शिवाजी मुंढे, yma मुख्याधिकारी, fentst नगरपरिषद, 

रंगाबाद 


मुख्याधिकारी, हिंगोळी नगरपरिषद, 


जि.हिंगोळी. या गट-अ च्या कार्यरत पदावर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन SIS क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.१४१/नवि-१४ 


अ.क्र धिकाऱ्याचे नाव व पदनाम वाटप महसूली विभाग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
जि.हिंगोली. पदौन्नती. 

२१. | श्री.सचिन भगवान माने, उपायुक्त, भिवंडी-निजामपूर 
मुख्याधिकारी, म्हसवड नगरपरिषद, के महानगरपालिका. 
जि.सातारा. 

२२. | श्री.धनंजय राजाराम बोरीकर, मुख्याधिकारी, picks नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, काटोल नगरपरिषद, नागपूर जि.नागपूर. या गट-अ च्या कार्यरत पदावर 
जि.नागपूर. पदोन्नती. 

२३. | श्री.मेलिद महादेव दारोकार, मुख्याधिकारी,  नांदूरा नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, आर्णी नगरपरिषद, अमरावती जि.बुलडाणा. 
जि.यवतमाळ. 

२४. | श्री.महेश शिवाजी वाघमोडे, मुख्याधिकारी, भुसावळ नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, भुसावळ नगरपरिषद, नाशिक जि.जळगांव. या गट-अ च्या कार्यरत पदावर 
जि.जळगांव. पदोन्नती. 

२५. | श्री.अभिषेक रविकिरण पराडकर, उप परिवहन व्यवस्थापक, पनवेल 
सहायक आयुक्त, गट-ब, कोळ महानगरपालिका. 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, 
नवी मुंबई. 

२६. | श्रीअजित ब्रम्हदेव  निकत, उपायुक्‍त, अहमदनगर महानगपालिका. 
मुख्याधिकारी,  देवळाली-प्रवरा नाशिक 
नगरपरिषद, जि.अहमदनगर. 

29. श्री.प्रसाद दिलीप बोरकर, उपायुक्त, कल्याण-डोंबिवली 
मुख्याधिकारी, शिरुर नगरपरिषद, कोकण-२ महानगरपालिका. 
जि.पुणे. 

२८. | श्री.सुधीर हरीभाऊ गवळी, सहायक आयुक्त, गट-अ, नागपूर 
मुख्याधिकारी, सांगोला नागपूर महानगरपालिका. 
नगरपरिषद, जि.सोलापूर. 

२९. | श्री.काकासाहेब सिध्देश्वर डोईफोडे, मुख्याधिकारी, अहमदपूर नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, अहमदपूर औरंगाबाद जि.लातूर. या गट-अ च्या कार्यरत पदावर 
नगरपरिषद, जि.लातूर. पदोन्नती. 

३०. | श्रीमती पुष्पगंधा बाबासाहेब भगत, सहायक आयुक्‍त, गट-अ, नागपूर 
सहायक आयुक्‍त, सोलापूर नागपूर महानगरपालिका. 
महानगरपालिका. 

३१. |श्री.मंगेशा& दामोदर देवरे, उपायुक्त, छत्रपती संभाजीनगर 
मुख्याधिकारी, Waxy नगरपरिषद, औरंगाबाद महानगरपालिका. 
जि.पुणे. 

३२. | श्री.अमितकुमार अर्जुन सोडगे, ro उपायुक्त, नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका. 


सहायक आयुक्त, नवी मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन SST क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.१४१/नवि-१४ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम वाटप महसूली विभाग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
महानगरपालिका. 

33. | श्रीअजय गोविंदराव कुरवाडे, नागपूर सहायक आयुक्‍त, गट-अ, नागपूर 
मुख्याधिकारी, चिखली नगरपरिषद, महानगरपालिका. 
जि.बुलडाणा. 

३४. | डॉ. प्रशांत बापूसाहेब शेळके, नागपूर मुख्याधिकारी, आर्वी नगरपरिषद, जि.वर्धा. 
अतिरिक्‍त मुख्याधिकारी, अंबरनाथ 
नगरपरिषद, जि.ठाणे. 

३५. | श्री.सचिन केदारी पाटील, मुख्याधिकारी, अक्कलकोट नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, अक्कलकोट पुणे जि.सोलापूर. या गट-अ च्या कार्यरत पदावर 
नगरपरिषद, जि.सोलापूर. पदोन्नती. (दिव्यांग प्रवर्गातून) 

३६. | श्री.वैभव विजय साबळे, उपायुक्त, सांगली-मिरज-कुपवाड 
मुख्याधिकारी, इस्लामपूर पुणे महानगरपालिका. 
नगरपरिषद, जि.सांगली. (दिव्यांग प्रवर्गातून) 

३७. | श्री.तुषार अरुण बाबर, मुख्याधिकारी, रत्नागिरी नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, रत्नागिरी कोकण-१ जि.रत्नागिरी. या गट-अ च्या कार्यरत पदावर 
नगरपरिषद, जि.रत्नागिरी. पदोन्नती. (दिव्यांग प्रवर्गातून) 

२. उपरोक्त पदोन्नती ही खालील अटींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे: - 


(१) सदरहू पदोन्नती ही तदर्थ पदोन्नती (Adhoc promation) आहे. 
(२) सदरहू पदोन्नती दिलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही लाभ मिळणार नाही. 
(३) सदर पदोन्नती, सरळसेवेद्वारे आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत किंवा पदोन्नती आदेशापासून ११ 
महिन्यांसाठी यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी असतील व पदोन्नती आदेशानंतर नमुद केलेल्या 
कालावधीनंतर आपोआप संपुष्टात येतील. 
(४ सदर तदर्थ पदोन्नती आवश्‍यकता असल्यास दर ११ महिन्यांनंतर खंडीत करुन पुढे चालु ठेवल्या जातील. 
(4) मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून सामान्य 
प्रशासन विभाग(का.१६-ब), शासन निर्णय दि.०७.०५.२०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त 
पदावर निव्वळ तदर्थ स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या तसेच सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय दि.०७.०५.२०२१ संदर्भात मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल असलेल्या न्यायालयीन 


निर्णयाच्या अधिन राहुन सदर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


(६) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने, या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतीळ 
अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 
(७ पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/ 
प्र.क्र.३०३/कार्या-१२, दि.१२.०९.२०१६ व अनुषंगिक शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात 


येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन SIGS क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.१४१/नवि-१४ 


(८) संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी पदोन्नत अधिकाऱ्यांस तात्काळ कार्यमुक्त करावे. पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी 
पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होऊन, तसा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२५१५०९४६४५२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by C PRIYANKA 

DN: c=IN, O0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2295c5c50b6a2aa03b2654fd2f5f69a709a20a 
€44359c483f3e1b0d4450728d0, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=55FDD77FA8877B50FD182206F763C59 
0C30CE698809F79D37B145FD63E375059, cn=C 
PRIYANKA 


(प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले) 
शासनाच्या उप सचिव 
प्रति, 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
सर्व संबंधित विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक 
सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 
सर्व संबंधित महानगरपालिका महापौर. 


सर्व संबंधित महानगरपालिका आयुक्‍त. 
सर्व संबंधित नगरपरिषद/ नगरपंचायत नगराध्यक्ष. 
सर्व संबंधित नगरपरिषद/ नगरपंचायत मुख्याधिकारी. 
सर्व संबंधित मुख्याधिकारी गट-ब 
प्रतिलिपी, 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (नवि-१)/(नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व सह / उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
निवडनस्ती (नवि-१४). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


